शासकीय प्रतिभा महिला वसतिगृह, 
कुवारबाव, जि.रत्नागिरी या वसतिगृह 
इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.३१५/का.०२ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १४.०३.२०२४ 


संदर्भ: 

१) झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५. 

२) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग, क्र.ससमा २०१०/प्र.क्र.४८ (भाग-१)/का-१४६१, 
दि.११.०६.२०१८. 

३) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग, क्र.ससमा २०१०/प्र.क्र.४८ (भाग-१)/का-१४६१, 
दि.२५.०९.२०१९. 

४) उप आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बांधकाम/ 
२०२३-२४/१५४५, दि.०६.०३.२०२४ 


प्रस्तावना: - 


उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांनी दि.०६/०३/२०२४ 
रोजीच्या पत्रान्वये, प्रतिभा शासकीय महिला वसतिगृह, रत्नागिरी या वसतिगृहाच्या इमारत बांधकामाच्या 
रु.८,५०,९८,९८२/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी पन्नास लक्ष अठ्ठान्रव हजार नऊरऱी ब्याऐंशी फक्त) इतक्या 
किमतीच्या अंदाजपत्रक व आराखडे यांना प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचे अंदाजपत्रक सादर केले 
आहे. 


प्रतिभा शासकीय महिला वसतिगृह, कुवारबाव, जि.रत्नागिरी या वसतिगृहाच्या इमारत 
बांधकामाचे अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उत्तर रत्नागिरी विभाग, रत्नागिरी 
यांनी तयार केले असून, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी व मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण, मुंबई यांनी साक्षांकित केले आहे. सदर अंदाजपत्रक सन 
२०२२-२३ च्या दरसुचीवर आधारीत आहे. सदर वसतिगृहाच्या इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकाची 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण, मुंबई यांनी तांत्रिक छाननी केली असून, 
तांत्रिक छाननीअंती Recapitulation Sheet प्रमाणे तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. तसेच 
सदर अंदाजपत्रकाची एकूण किंमत रु.८,५०,९८,९८२/- इतकी परिगणीत केली आहे. 


प्रतिभा शासकीय महिला वसतिगृह, कुवारबाव, रत्नागिरी या वसतिगृह इमारत बांधकामाच्या 
रु.८,५०,९८,९८२/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी पन्नास लक्ष अठ्ठाण्णव हजार नऊरी ब्याऐंशी फक्त) इतक्या 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.३१५/का.०२ 
रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण, मुंबई यांनी 
केलेल्या तांत्रिक छाननीच्या अनुषंगाने प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 


प्रतिभा शासकीय महिला वसतिगृह, कुवारबाव, जि.रत्नागिरी या वसतिगृह इमारत बांधकामाच्या 
रु.८,५०,९८,९८२/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी पन्नास लक्ष अठ्ठाण्णव हजार AG! AVA फक्त) इतक्या 
रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण, मुंबई यांनी 
केलेल्या तांत्रिक छाननीच्या अनुषंगाने व दिलेल्या सहमतीनुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ च्या दरसुचीवर आधारित आहे. 


३. सदर इमारत बांधकाम करताना यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वित्त विभागाने 
वेळोवेळी निश्चित केलेल्या नियमांचे पाळन करणे बंधनकारक राहील. 


४. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-१००८/प्र.क्र.9०/२००८ विनियम, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ 
अन्वये, विहीत केलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, उपविभाग-५, अनुक्रमांक १ 
नियम क्र.१३४ मधील तरतूदीनुसार, तसेच शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग, क्र.ससमा २०१०/प्र.क्र.४८ 
(भाग-१)/का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यांत आलेल्या 
वित्तीय अधिकाराचा वापर करुन सदर प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर कामासाठी निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय खर्च करण्यात येऊ नये, याची दक्षता संबंधितांनी 
घ्यावी. 


६. सदर कामासाठी येणारा खर्च मागणी क्र. एच-८, ४२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील 
भांडवळी खर्च १०३ महिला कल्याण, (००)(०१) ५३ मोठी बांधकामे लेखाशिर्ष ४२३५-०२५१ या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून भागाविण्यात यावा. 


७, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१४१७५९२२१४३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pp RA S A D Digitally signed by PRASAD VINAYAKRAO KULKARNI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
4.20=83b8be9eb843dd6ecchd6aa4f9eecdObSf7aca6 


25.4. 

7ff32b2eef7b9ed2d85ab9442, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

seri 


rialNumber=7D19730DDF785210D50C28934B75E9B7 
B4F5D06B6181CF1901CE3E48EC9E3985, cn=PRASAD 


KULKARNI ee 
(प्र.वि.कुलकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मंत्री, महिळा व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव. 

) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 
३) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.३१५/का.०२ 


६) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


८) सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण, मुंबई. 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी. 

कार्यकारी अभियंता, उत्तर रत्नागिरी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी. 
जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी, रत्नागिरी. 

अधीक्षक, शासकीय प्रतिभा महिला वसतिगृह, रत्नागिरी. 

निवड नस्ती, का.२. 


) 

७) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


१० 


